सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी 
मंजूर अनुदान बीडीएस वर वितरित 
होणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- पुरक-१०२०/प्र.क्र.१४६/पदुम-९ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ११ फेब्रुवारी, २०२१. 


संदर्भ :- आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास कार्यालयाचे पत्र क्र आदुवि ०४ /अंपश्ा/हिवाळी.अधि/ 
पुरक मागणी/प्र.क्र.२५१/५१-मोटार वाहने/५७५, दि. २७.०१.२०२१. 


ज्ञापन :- 

उपरोक्त विषयाच्या संदर्भाधीन पत्रान्वये शासनास सादर करण्यात आलेल्या 
प्रस्तावानुसार सन २०२०-२१ करिता मागणी क्र.डी-५, मुख्य लेखाशीर्ष "२४०४ दुग्धव्यवसाय 
विकास (अनिवार्य)" याखालील उप लेखाशीर्षातर्गत ५१- मोटार वाहने या उद्दीष्ठाखाली मंजूर 
असलेल्या तरतूदीमधून खालील विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे एकूण रुपये १.३६ कोटी (अक्षरी 
रुपये एक कोटी छत्तीस लक्ष फक्त) इतकी रक्‍कम प्रलंबित देयके अदा करण्यासाठी संगणक 
वितरण प्रणालीवर वितरित करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे:- 


(रुपये हजारात) 
विवरणपत्र 
ae aa पुरवणी मागणीव्दारे 
a मंजूर झालेली वितरित 

अ.क्र. योजनेचे नांव ee करावयाची रक्‍कम 
।_१_| शा दुयो रत्नागिरी प्रापण २४०४१५६२ २४०१ ६७३ 
२ ।शादुयो रत्नागिरी संस्करण-२४०४१५७१ ४१७२ २८३२ 
३ | शा दु यो चिपळूण प्रापण -२४०४१६१३ १६२६ ६१८ 
४ |शादुयोचिपळूणवितरण -२४०४१६३१ १८०० १८७१ 
५ | शादुयो खोपोली प्रापण -२४०४१७६७ ६४२ P00 | ०० 
६ ।शादुयो खोपोली वितरण - २४०४१७८५ goo] १०० | 
शा दु यो औरंगाबाद वितरण -२४०४१४३५ ७९६० २२३६ 
शा दु यो बीड वितरण -२४०४१८५६ २७९८ २६८१ 
शा दु यो नांदेड वितरण -२४०४१९०९ १००० ८७ 
| १० | शा दुयो पुणे वितरण - २४०४०८२२ १६०० १८० 
। ११_ | झा दु यो सातारा वितरण -२४०४२२५०३ ९४१ २५ 
१२ | शा दुयोचंद्रपूर प्रापण-२४०४२०८४ २०२९ ६५७ 
१३ | शादुयोवर्धा वितरण-२४०४१५३३ ३०६३ २२४० 


एकूण ३०७०९ १३६०० 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरक-१०२०/प्र.क्र.१४६/पदुम-९ 


सदर ज्ञापन वित्त विभाग, अनौपचारीक संदर्भ क्र.५२/२०२१/व्यय-२, दि.०५/०२/२०२१ 
अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेनूसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२१०२१११२५३३१५९०१ असा 
आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Rajesh 
Shaligram Govil 
(राजेश गोविल) 
BY सचिव » महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१) आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२) महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर.महाराष्ट्र १/२. 

३) उप आयुक्त (वित्तीय सल्लागार) दुग्धव्यवसाय विकास विभाग,वरळी,मुंबई-१८ 

४) प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद. 

५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद. 
) 
) 
) 


Co 


६) उपसचिव, (दुग्धव्यवसाय विकास), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
७) वित्त विभाग (व्यय-२ व अर्थसंकल्प-१५), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
८) निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


